रंगभूमी प्रयोग परिनिरीक्षण मंडळ, मुंबई 
कार्यालयातील अस्थायी पदांना मुदतवाढ 


देणेबाबत - शुध्दीपत्रक 


महाराष्ट्र शासन 
पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : एसपीवी-२०२३/प्र.क्र.१६/सा.क.१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई ४०००३२. 
दिनांक : ०६ नोव्हेंबर, २०२३ 


वाचा : १) शासन निर्णय, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, क्र.एसपीबी-२०२३/प्र.क्र.१६/ 
सा.का.१, दि.०९ ऑक्टोबर, २०२३. 
२) वित्त विभाग, शासन शुध्दीपत्रक क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., 
दि.०६ सप्टेंबर, २०२३ 


शुध्दीपत्रक : 
संदर्भाधीन क्र.१ येथीळ शासन निर्णयातीळ पहिल्या परिच्छेदामधीळ अंतिम ओळीमध्ये 
“दि.०१.०९.२०२३ ते दि.२८.०२.२०२४” ऐवजी “दि.०१.०९.२०२३ ते दि.२९.०२.२०२४” असे वाचावे. 


०२. सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून, त्याचा संकेताक २०२३११०६१०३६००५९२३ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by GOPICHAND PANDURANG CHAVAN 


DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=TOURISM AND. 
GOPICHAND CULTURAL OEPARTHENT, 


2.5.4.20=2f36b6412b2bad225b8d078a7f80eed5b7d004f917946ac3d5ff4 
16ac9473d48, postalCode=400032, st=Maharashtra, 

Pp A N D U R A N G C H AVA N serialNumber=0E195B995C4CFBA1B7E199D1B4B48F8A7C4C1 AAD3E82F 
ED8E020632824893159, cn=GOPICHAND PANDURANG CHAVAN 
Date: 2023.11.06 12:51:09 +05'30' 

(गो. पां. चव्हाण) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 


—O 


सचिव, रंगभूमी परिनिरीक्षण मंडळ, मुंबई 

महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-१, महाराष्ट्र, मुंबई 

महालेखापाल (लेखा परीक्षा)-१, महाराष्ट्र, मुंबई 

अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

निवासी लेखा अधिकारी, मुंबई 

वित्त विभाग (व्यय-१५), मंत्रालय, मुंबई ४०००३२ 

अवर सचिव (अर्थसंकल्प), पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई ४०००३२ 
निवडनस्ती (सां.का.१) 


AY AD 


“८0४ 


&. oC 
eS we oS Sa SS = 


९ 


